महिला व बाल विकास विभाग (खुद) तसेच आयुक्त 
एकात्मिक बाळ विकास सेवायोजना,नवी मुंबई 
कार्यालयासाठी KPMG कंपनीच्या ५ सल्लागारांच्या 
सेवा उपलब्ध करुन घेण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ जानेवारी, २०१९ 
वाचा :- (१) माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंसं-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH) दिनांक २० मार्च २०१८ 
(२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 
दिनांक ३० जून २०१८ 
(३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ 
(४) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/ का.१, 
दिनांक :- २० डिसेंबर २०१८ 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग 
इत्यादीकरीता संगणकीकरण/ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता 
संगणकीकरण विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरीता दिनांक २४ मे, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये महिला व 
बाल विकास विभागासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची बैठक 
दिनांक १३/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० वाजता तसेच दिनांक १७/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० वाजता 
समिती अध्यक्ष तथा सचिव (महिला व बाल विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली व त्यांच्या दालनात (नवीन 
प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मंत्रालयासमोर) विभागासाठी ३ सल्लागार व आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास 
सेवायोजना,नवी मुंबई कार्यालयासाठी २ सल्लागार नेमणुक करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या २० मार्च 
२०१८ च्या शासन निर्णयात नमुद विहित कार्यपध्दती अनुसरुन नियुक्‍त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली 
होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये,महामंडळ,आयोग इ.करिता 
संगणीकरण/ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता संगणक विषयक प्रस्तावांवर 
निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत 
करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने KPMG कंपनीचे ५ सल्लागार (१ कार्यकारी सल्लागार, २ वरिष्ठ सल्लागार 
व २ सल्लागार) ३ वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी कामाचा आढावा घेऊन नियुक्‍त करण्यास मान्यता दिलेली आहे. माहिती 
तंत्रज्ञान विभागाच्या दिनांक २० मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे ५ सल्लागार 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 


दिनांक १ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ या ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी त्यांच्या नावासमोर नमुद 
केलेल्या वेतनानुसार नेमणुक करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ.क्र नाव पद मंजूर करण्यात येत असलेले 
वेतन 
| श्री नविन गोडसे कार्यकारी सहल्लागार-१ रुपये २,७९,०००/- 
Managing Consultant 
२ श्री प्रसाद हलदे वरिष्ठ सह्लागार-१ रुपये २,५२,०००/- 
Senior Consultant 
3 श्री पंकज कुमार सिंग वरिष्ठ सल्लागार-१ रुपये २,५२,०००/- 
Senior Consultant 
४ श्री नवनाथ घोरपडे सल्लागार-१ रुपये २,२५,०००/- 
Consultant 
षु श्री अक्षय जाधव सल्लागार-१ रुपये २,२५,०००/- 
Consultant 
2. उपरोक्त नमुद सल्लागारांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदा-या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात, व 


दरमहा केलेल्या कामाचा अहवाल आस्थापना शाखेस सादर करावा. 

३. उपरोक्तनमुद ५ सल्लागारांची प्रथम नेमणुक दिनांक १ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९ या १ 
वर्षासाठी करण्यात येत असून एक वर्षाच्या कालावधीमधील त्यांचे कामकाज प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीसमोर ठेऊन त्यांनतर पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 

४. सल्लागारांच्या वेतनावर व भत्यांवर होणारा खर्च ई-गव्हर्नन्ससाठी मंजूर केलेल्या विभागाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३१५२८५९०८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प] 
ou=Women And Child 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _ 
Lalsing 0000 0 


2.5.4.20: 516८: 

‘ 1264477bf79d694, 

Ra mM Cc h a n d ra G Uj a | serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749feS8e0a7 14a015f521cb28fd2 
04e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 


2 
Date: 2019.01.03 15:37:20 +05'30' 


(ला.रा.गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 


AD 


) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्य 

) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


Cc ww 


mm का 


प्रधान सचिव (मा.तं) माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
aga, vaca बाल विकास सेवा योजन,नवी मुंबई 
qo) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपुर 
११) सह सचिव/उप सचिव वित्त विभाग (व्यय-६)/नियोजन विभाग (का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई 
१२) राज्य सूचना अधिकारी (NIC) AR प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,मुंबई 
१३) सह संचालक (उद्योग),उद्योग संचाळनालय,न.प्र.भ.मुंबई 
१४) व्यवस्थापक KPMG कंपनी,मुंबई /संबधित KPMG कंपनीचे सल्लागार 
) 
) 
) 
) 


(२ (5. 


“0 


१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) . निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नवी मुंबई 
१८) कक्ष अधिकारी (का.६) मंत्रालय,मुंबई 
१९). निवड नस्ती (कार्यासन १) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


